राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तंत्रज्ञान अभियानाच्या (NMAET) कृषि 
विस्तार उप अभियानातंर्गत, राज्याच्या कृषि विस्तार 
कार्यक्रमांमध्ये सुधारणांकरिता सहाय्य (आत्मा) योजना सन 
२०१९-२० मध्ये राबविण्यासाठी प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता 
देणे तसेच सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी केंद्र हिऱ्याचा व राज्य 
fezarar निधी वितरीत करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र. ६६/३-अे, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक : १० जुलै, २०१९ 


वाचा - 

१) केंद्रीय कृषि व होतकरी कल्याण मंत्रालय यांचे पत्र क्र. एफ.नं.३६-२८/२०१७-अई, विस्तार कक्ष, 
दि. २०.६.२०१९ ची तीन पत्रे 

2) संचालक आत्मा यांचे पत्र क्र.आत्मा/लेखा /प्र.क्र.०१/निवि/३६१/१९, दि.१८.४.२०१९ 


प्रस्तावना - 

केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तंत्रज्ञान अभियानांतर्गत ( NMAET) कृषि विस्तार उप अभियान 
राबविण्यात येत आहे. सदर उप अभियानात राज्याच्या कृषि विस्तार कार्यक्रमांमध्ये सुधारणांकरिता सहाय्य 
(आत्मा) ही योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या ६०:४० अर्थसहाय्याच्या प्रमाणात राबविण्यात येते. सदर योजना 
सन २०१९-२० मध्ये राबविण्यासाठी एकूण रु. ११७५९.७३ लक्ष रकमेचा राज्य कृती विस्तार आराखडा 
(SEWP) तयार करण्यात आला असून त्याअंतर्गत केंद्र हिस्सा रु. ६७९५.५२ लक्ष व राज्य हिस्सा रु. ४९६४.२० 
लक्ष असा आहे आणि तो राज्य प्रकल्प मंजुरी समितीच्या (Sisco) मान्यतेने केंद्रीय कृषि मंत्रालयाच्या 
मंजूरीसाठी सादर करण्यात आला होता. 


त्यानुसार, केंद्र शासनाने सन २०१९-२० करिता आत्मा योजनेकरिता दि.२०.६.२०१९ रोजीच्या 
पत्रान्वये केंद्र हिऱ्याचा सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी रु. १४१०.१८ लक्ष, अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी 
रु. २११.१७ लक्ष व अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी रु. १६८.२२ लक्ष असा एकूण रु. १७८९.५७ लक्ष निधी 
वितरीत केला आहे, त्यानुषंगाने समरुप राज्य हिऱ्याचा रु. ११९३.०४ लक्ष गृहीत धरता सद्यस्थितीत, एकूण 
रु. २९८२.६१ लक्ष निधी वितरीत करता येणे शक्‍य आहे. त्यानुषंगाने, या शासन निर्णयान्वये सदर योजनेच्या 
अंमलबजावणीसाठी सर्वसाधारण प्रवर्गाचा निधी वितरीत करण्याची आणि अनुसूचित जाती व जमाती 
प्रवर्गाच्या निधी वितरणाचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत 
शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे - 


शासन निर्णय : 


१. सन २०१९-२० मध्ये केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तंत्रज्ञान अभियानाच्या (NMAET) कृषि विस्तार 
उप अभियानातंर्गत, राज्याच्या कृषि विस्तार कार्यक्रमांमध्ये सुधारणांकरिता सहाय्य (आत्मा) या योजनेच्या 
अंमलबजावणीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र. ६६/३-ओ 


२. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी चाळू वर्षाकरिता सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी केंद्र हिश्याचा 


रु. १४१०.१८ लक्ष (रुपये चौदा कोटी दहा लक्ष अठरा हजार फक्त) व त्या समरुप राज्य fexarar 
रु.९४०.१२ लक्ष (रुपये नऊ कोटी चाळीस लक्ष बारा हजार फक्त) निधी चालू वर्षी पहिल्या हप्त्यात 
अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


. योजनेकरीता प्रत्यक्ष वितरीत करण्यात येणा-या निधीच्या मर्यादेत योजनेची अंमलबजावणी करावी, 


तसेच सदर खर्च चालू वर्षी पुढील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक डी-३, २४०१ पीक संवर्धन, १०९ विस्तार व शेतकरी प्रशिक्षण, 


(०१ माहिती व प्रचार, (०१) (४४) - कृषि उन्नती योजना- कृषि विस्तार कार्यक्रमांना विस्तार 
विषयक सुधारणा करण्याकरिता सहाय्य (आत्मा) -उप अभियान ( केंद्र पुरस्कत योजना) 
(केंद्र हिस्सा ६०%) (२४०१ ४४४५), ३३ अर्थसहाय्य 


मागणी क्रमांक डी-३, २४०१ पीक संवर्धन, १०९ विस्तार व शोतकरी प्रशिक्षण, (०१) माहिती 
व प्रचार, (०१) (४३) - कृषि उन्नती योजना- कृषि विस्तार कार्यक्रमांना विस्तार विषयक 
सुधारणा करण्याकरिता सहाय्य (आत्मा) - उप अभियान ( केंद्र पुरस्कत योजना) (राज्य 
हिस्सा ४०%) (२४०१ ४४३६), ३३ अर्थसहाय्य 


. आयुक्त (कृषि) यांनी या योजनेसाठी केंद्र शासनाने विहीत केलेल्या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन 


ष्य“ 


योजनेंतर्गत उद्दिष्ट निहाय अंमलबजावणीच्या सविस्तर सूचना क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांना निर्गमित कराव्यात, 
त्यामध्ये पुढील प्रमुख बाबी अंतर्भूत करण्यात याव्यात. 


. लाभार्थी निवडताना अत्यल्प व अल्प भू-धारक, महिला शेतकरी व मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना 
प्राधान्य देण्यात यावे व अशा लाभार्थ्यांना देण्यात आलेल्या ळाभाबाबत स्वतंत्र नोंदी ठेवाव्यात. 


ii. आत्मा कार्यक्रम सन २०१९-२० साठी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती या प्रवर्गासाठी वितरीत 
करण्यात आलेला निधीचा केवळ त्याच प्रवर्गासाठी वापर करण्यात यावा. 


॥. या कार्यक्रमाचे मुल्यमापन त्रयस्थ संस्थेकडुन (Third Party Evaluation) करून घ्यावे. 


iV. सन २०१९-२० मध्ये वैयक्तिक लाभ दिलेल्या लाभधारकांची यादी तालुका कार्यालये/ पंचायत 
समिती/जिल्हाधिकरी कार्यालयात लावण्यात यावी तसेच, ती यादी कृषि विभागाच्या वेबसाईटवर 
देखील प्रदर्शित करावी 


सन २०१९-२० मध्ये राज्यात सदर योजनेची अंमलबजावणी व सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टिने, पुढील 
अधिकाऱ्यांना नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण अधिकारी 
१. । आयुक्तालय | agar (कृषि), कृषि सहाय्यक संचालक (लेखा-१) कृषी, 
स्तर आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


२. । जिल्हास्तर संबंधित प्रकल्प संचालक | संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 
आत्मा कार्यालयातील लेखाधिकारी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र. ६६/३-ओ 


६) या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला सर्व निधी सर्व जिल्हयांना पीएफ़एमएस प्रणालीव्दारे 
वितरीत करावा. 

७ सदर योजनेंतर्गत सन २०१८-१९ मध्ये वितरीत केलेल्या निधीचे लेखापरिक्षीत केलेली उपयोगिता 
प्रमाणपत्रे ( Audited Utilization Certificates ) सत्वर सादर करावीत. 


८) सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र. ४४/अर्थ-३ दि. ०१.०४.२०१९ मधील अटींची 
पुर्तता करुन सदर परिपत्रकान्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७१०१४५१४०१५०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Umesh Narayan 
Chandiwade 


Digitally signed by Umesh Narayan Chandiwade 
Maharashtra, ou=Agriculture and ADF Department, 


harashtra, 
}9c487fe2836238383b19 1 bbd037b93b4bdf6cBe95d1969e585 
{0fcc6b64503b4e8b1269bd88d63 1/3/3c2bef6e1ca70cc9a4e3 
0 Narayan Chandiwade 
ES : 


(उ. ना. चांदिवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा.मंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) मा.राज्यमंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) आयुक्‍त (कृषि) तथा राज्य नोडल अधिकारी आत्मा, कृषि आयुक्तालय, पुणे 
) संचालक (आत्मा), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
६) सर्व जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष आत्मा नियामक मंडळ (मुंबई हहर व मुंबई उपनगर वगळून) 
) सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, पुणे 
) सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 
) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद तथा उपाध्यक्ष आत्मा नियामक मंडळ 
) संचालक वनामती, नागपूर 
) उप संचालक, आत्मा, सामेती, पुणे 
) सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
) सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 
) सर्व प्रकल्प संचालक (आत्मा), 
) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
१६) कृषि विकास अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद 
) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
) महालेखापाल - १/२(लेखा परिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर 
) वित्त विभाग (का.व्यय-१) (अर्थसंकल्प-१२)(अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई.३२ 
) नियोजन विभाग, कार्यासन - १४१४, १४३१, मंत्रालय, मुंबई.३२ 
) कार्यासन अधिकारी, २-अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) निवड नस्ती (कार्यासन-३ओ) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


